RNINo.MAHBIL/ 2009/ 35526 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - क 


वर्ष २, अंक २६ ] 


गुरुवार 


ते 


[ पृष्ठे ३ 


बुधवार, सप्टेंबर ८-१४, २०१६ / भाद्र १७-२३, शके १ ९ ३८ 

[ किंमत : रुपये ६.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक 
नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर ) वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार , उच्च न्यायालय , पोलीस आयुक्त , आयुक्त 
( राज्य उत्पादन शुल्क ), जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग , निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व 
निवडणूक आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो. 


वाचा.. 


अन्न सुरक्षा आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज 

सर्वे क्रमांक ३४१, वांद्रे- कुर्ला संकुल , वांद्रे ( पूर्व) , 

मुंबई ४०० ०५१, दिनांक २ सप्टेंबर २०१६ . 
सह आयुक्त (विधी ) यांची टिपणी दिनांक १९ मे २०१६. 

अधिसूचना 
अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६. 

क्रमांक असुवमाअ / अधिसूचना / ६८७-१६/ ७. - ज्याअर्थी श्री . अजित शिवाजी भुजबळ यांना अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम ३७(१ ) 
अन्वये अधिसूचना दि . ४-८ ऑगस्ट , २०११ अन्वये “ अन्न सुरक्षा अधिकारी ” म्हणून अधिसूचित केले आहे. 

ज्याअर्थी श्री . अजित शिवाजी भुजबळ यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत तपासासाठी ताब्यात घेतले आहे व मूळ आस्थापना 
पुणे महानगरपालिका, पुणे यांनी त्यांना निलंबित केले आहे, करिता त्यांना अन्न सुरक्षा अधिकारी म्हणून अधिसूचित ठेवण्यात अर्थ नाही. 

त्याअर्थी मी अन्न सुरक्षा आयुक्त म्हणून श्री . अजित शिवाजी भुजबळ यांचे “ अन्न सुरक्षा अधिकारी” म्हणून असलेले अधिकार 
निरसित करून वर नमूद अधिसूचनेतील क्रमांक ४३ वरील त्यांचे नाव वगळण्यात येत आहे. 


डॉ . हर्षदीप कांबळे, 


अन्न सुरक्षा आयुक्त , 
अन्न व औषध प्रशासन , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई. 


भाग चार - क -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- क, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४, २०१६/ भाद्र १७-२३, शके १९ ३८ 

नियंत्रक , शिधावाटप व संचालक , नागरी पुरवठा , मुंबई 
रॉयल इन्शुरन्स इमारत , ५ वा मजला, १४ जमशेटजी टाटा रोड, चर्चगेट 

मुंबई ४०० ०२० , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१६ 
वाचा : - १. क्र.निशि / केरो/ २०१६ / प्र.क्र .३४ / सहा / जा .३४३, दिनांक १९ ऑगस्ट २०१६ . 

२. शासन पत्र क्र . रॉकेल १५१६/ प्र.क्र .१०४ / नापु-२७, दि .४ जुलै २०१६ . 
३. केंद्र शासनाचे दि . ३० जून २०१६ चे पत्र . 
४. शासन पत्र क्रमांक रॉकेल -२०१५ /प्र.क्र .- २२६/ नापु .२७, दि . ३० जुलै, २०१६. 
५. दि . केरोसीन (रिस्ट्रीक्शन ऑन युज अॅण्ड फिक्सेशन ऑफ सिलिंग प्राईस ) ऑर्डर , १ ९९ ३ . 

अधिसूचना 
क्र.निशि / केरो / २०१६/ प्र.क्र .३४ / सहा / जा.३४७.- ज्याअर्थी, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमधील एक्स डेपो दरामध्ये दिनांक १ जुलै २०१६ 
पासून पुढील सलग १० महिने प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेस शिधावाटप क्षेत्रात केरोसिनच्या एक्स डेपो दरात प्रति लिटर २५ पैसे याप्रमाणे 
प्रति कि.लि. रु .२५० ( अधिक मुल्यवर्धित कर ) इतकी वाढ करून अनुदानित केरोसिनचे किरकोळ विक्री दर निश्चित करण्याबाबत केंद्र 
शासनाने संदर्भ क्रं .३ अन्वये शासनास कळविले आहे. त्याअनुषंगाने शासनाने संदर्भ क्र .४ अन्वये कळविले आहे की , केरोसिनचे सुधारित 
एक्स डेपो दर संदर्भ क्र . २ अन्वये कळविलेनुसार सदर एक्स डेपो दर विचारत घेऊन माहे ऑगस्ट , २०१६ पासून सदर कार्यवाही तात्काळ 


करावी. 


त्याअर्थी वाचा क्र . ५ मध्ये नमूद आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी, अविनाश सुभेदार , नियंत्रक , शिधावाटप व 
संचालक , नागरी पुरवठा, मुंबई, मुंबई शहर शिधावाटप क्षेत्रातील ( मुंबई शहर व मुंबई उपनगर ) केरोसिनच्या घरगुती वापराचे घाऊक व 
किरकोळ विक्रीचे दर दिनांक १ सप्टेंबर २०१६ पासून पुढील आदेश होईपर्यंत तात्काळ अंमलात आणणेकरिता पुढीलप्रमाणे अधिसूचित 
करीत आहे : 


बाब 


सुधारित दर 
( रुपये प्रति कि.लि.) 

( ४ ) 


१४,०५४.०० 


४२१.६२ 


सी . 


१४,४७५.६२ 


७१४.१८ 


सध्याचा दर 
अनुक्रमांक 

( रुपये प्रति कि.लि. ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
ए . एक्स- डेपो दर ( रुपये प्रति कि.लि.) 

१३,८०४.०० 
बी . व्हॅट @ ३ % 

४१४.१२ 
घाऊक विक्रेत्यासाठी 

एकूण खरेदी किंमत ( ए + बी ) 

१४,२१८.१२ 
डी . ( i ) घाऊक विक्रेत्याचे कमिशन 

७१४.१८ 
(ii ) तापमान बदलामुळे येणाऱ्या घटीच्या व हाताळणूक तुटीच्या 

९९.०० 
प्रतिपूर्तीसाठी असाधारण भत्ता 
( iii ) वाहतूक खर्च 

२८०.७ ९ 
(iv ) पथकर ( Toll Tax ) 

७०.०० 
( v ) घाऊक वितरकांना पूर्णांकाचा लाभ 

५.३३ 
( vi ) एकूण किंमत वाढ [ डी (i ) + डी (ii) + डी ( iii) + डी (iv) + डी (v )] १,१६ ९.३० 
इ. एकूण किंमत वाढीवर, व्हॅट @ ३ % [ डी ( vi) च्या ३ % ] 

३५.०८ 


९९ .०० 


२८०.७ ९ 


७०.०० 


७.७६ 


+ 


१,१७१.७३ 


३५.१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - क , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४, २०१६ / भाद्र १७-२३, शके १ ९ ३८ 


३ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१५,६८२.५० 


१५,६८२.५०** 

(किंमत रुपये 
१५,२२५.७३ + 

मूल्यवर्धित कर 
रुपये ४५६.७७) . 


२३१.०० 


१ ९ .०० 


एफ . एकूण [ सी + डी ( vi) + इ] घाऊक विक्रीचा दर 

१५,४२२.५० 
एफ १. किरकोळ विक्रेत्यासाठी खरेदी किंमत 

१५,४२२.५०** 

(किंमत रुपये 
१४, ९ ७३.३० + 

मूल्यवर्धित कर 

रुपये ४४ ९ .२० ) . 
जी . (i ) किरकोळ विक्रेत्याचे कमिशन 

२३१.०० 
( ii ) किरकोळ विक्रेत्याचे असाधारण भत्ता 

१ ९ .०० 
( iii ) किरकोळ विक्रेत्यासाठी एकूण किंमतवाढ जी (i ) + जी ( ii ) 

२५०.०० 
एच. किरकोळ विक्रेत्यासाठी एकूण किंमतवाढीवर ३ % व्हॅट [ जी ( iii ) च्या ३ % ] 
७.५० 
आय . किरकोळ विक्री दर ( रुपये प्रति किलोलिटर ) 

१५,६८०.०० ** 

(किंमत रुपये 
१५,२२३.३० + 
मूल्यवर्धित कर 

रुपये ४५६.७० ). 
जे . किरकोळ विक्री दर ( रुपये प्रति लिटर ) 

१५.६८ 


२५०.०० 


७.५० 


१५, ९ ४०.०० ** 

(किंमत रुपये 
१५,४७५.७३ + 

मूल्यवर्धित कर 
रुपये ४६४.२७) . 


१५.९ ४ 


शासन परिपत्रक क्र . अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग , क्रमांक केईआर.१३७६ / ३७६९ / सतरा, दिनांक १७ डिसेंबर १९ ७६ 
नुसार पूर्णांकाचा लाभ एकाच पातळीवर (घाऊक वितरक ) घाऊक दरामध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. 


मुंबई, 
दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१६ 


अविनाश सुभेदार , 

नियंत्रक , 
शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


